महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-३१२२/प्र.क्र २०९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन आदेडा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱयाच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. कार्यालय 
ae 3 a aS 
हिं श्री. प्रविण श्रीधर पाटील, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), विनंतीनुसार 
सहायक आयुक्‍त शिक्षण, आदिवासी विकास =| जिल्हा परिषद, नाशिक Rad पदावर 
आयुक्तालय, प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे 


३. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२११०२१२१७०१८७२१ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 

T | KA R A M W A M A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2,5.4.20=340ec5e34f4f3 1 b01be0869a230e89b 14739b1c38b24cffdeddOfe0s 
8e0c342a, postalCode=400032, st=Maharash 


, st= Maharashtra, 
seriaINumber=9395C596B57A69FE04 109B8C8191E7389CFFSEDA3FAC16C6 
F8263BE7FBBD319D, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.11.02 12:21:18 +05'30" 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व शिक्षण संचालक. 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी-३१२२/प्र.क्र २०९ /प्रशा-२ 


) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

) संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


3 


SX 


& 
प्रत माहितीस्तव 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 


२. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


